डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, 
दापोली या विद्यापीठास सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षात ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मीती 
करीता अनुदान वितरीत करणेबाबत... 
(कार्यक्रम) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:कोकृवि-११२३/प्र.क्र.१०४/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०३/०७/२०२३. 


वाचा :- १) कृषि व पदुम विभाग,झासन निर्णय क्र.कोकृवि-११२२/प्र.क्र.११७/७-अ, 
दि.३१.०३.२०२३. 
२)वित्त विभाग,शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.१२.४.२०२३. 
३)नियंत्रक,डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली यांचे पत्र जा.क्र. 
डॉबासाकोकृवि/लेखा-२/३९/२०२३,दि.२६/०४/२०२३. 


प्रस्तावना:- 


सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र.डी-३,०१ पीकसंवर्धन,१२० इतर संस्थांना 
सहाय्य, (००) (०७) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठास सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२४१५ 
००८१) या लेखाशीर्षातर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान याबाबीकरीता मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून सागरी जीवशास्त्रीय संशोधन केंद्र,पेठकिल्ला,जि.रत्नागिरी करीता नवीन 
प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी संदर्भ क्र.१ अन्वये एकूण रुपये १४५.०० लाख निधी उपलब्ध 
करुन देण्यात आलेला होता. सदर झासन निर्णय दि.३१/०३/२०२३ रोजी उशिराने निर्गमित झालेला 
असल्याने अर्थसंकल्पीय अंदाज,वाटप आणि संनियंत्रण वितरण प्रणालीवर सदरचे अनुदान आहरित 
करता आले नाही. सबब,डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली यांनी सदरचे अनुदान 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. वित्त विभाग,शासन 
परिपत्रक,दि.१२.०४.२०२३ अन्वये अर्थसंकल्पीय अंदाज,वाटप आणि संनियंत्रण (बीम्स) वितरण 
प्रणालीवर सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात प्रथम नऊमाहीकरीता आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व 
कार्यक्रमातंर्गत खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतुदीच्या ७० टक्केच्या मर्यादेत दर तिमाही 
करीता २०:२०:३० Tah याप्रमाणात बीम्स प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यात येणार आहे. नियंत्रक, 
डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोली यांनी उपरोक्त संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये दापोली 
कृषि विद्यापीठाकरीता कार्यक्रम खर्चाखालील योजनांसाठी ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता 
अनुदान या बाबीकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून निधी 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२३/प्र.क्र.१०४/७-ओ 


वितरीत करण्याबाबत निधी वितरणाचा प्रस्ताव सादर HSS आहे. त्यानुषंगाने दापोली कृषि 
विद्यापीठास निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. डी-३, ०१, पीकसंवर्धन, १२०, इतर संस्थांना 
सहाय्य, (००)(०७) डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,दापोळी या कृषि विद्यापीठास सहायक 
अनुदान (कार्यक्रम) (2894 ००८१) या लेखाशीर्षातंर्गत ३५,भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरीता अनुदान या 
बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १० टक्के प्रमाणात एकूण रु.१,४५,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
एक कोटी पंचेचाळीस लाख फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा 
सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे दर्शविण्यात आला आहे. 


(रु.लाखात) 
लेखाशिर्ष/ योजनेतर्गत येणारे | प्रशासकीय मान्यता | सन २०२३-२४ या | या शासन निर्णयान्वये 
उद्दीष्ट महाविद्यालय / शा.नि. क्र.व आर्थिक वर्षात वितरीत करावयाचे 
संशोधन केंद्र दिनांक अर्थसंकल्पीय अनुदान 
तरतूद 
(००)(०७ ST. बाळासाहेब | सागरी जीवशास्त्रीय | शा.नि.क्र.कोकृवि १७००.०० १४५.०० 
सावंत कोकण कृषि संशोधन केंद्र, १११५/प्र.क्र.१०६/ 
विद्यापीठाला सहायक =| पेठकिल्ला, रत्नागिरी ८-ओ 
अनुदान (कार्यक्रम), करीता नवीन दि. ३.०७.२०१७ 
(२४१५ ००८१, प्रशासकीय इमारत 
३५,भांडवली मत्तेच्या बांधणे 
निर्मितीकरिता अनुदान 
एकूण- १४५.०० 
(अक्षरी रुपये एक कोटी पंचेचाळीस लाख फक्त) 


२. सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शर्तीच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे. 


१) वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 

२) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केळेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 
बाबींसाठीच फक्त खर्च करावा. 

३) वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित/शिल्लक राहीला/राहणार असेल तर 
सदर अखर्चित/शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी/योजनांसाठी/बाबींसाठी 
परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२३/प्र.क्र.१०४/७-ओ 


४) ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, SAT योजना संबंधित कालावधीनंतर 
शासनाची मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चालू ठेऊ नयेत. 

५) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांनी कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक 
अनुदान, अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेश/कार्यपध्दतीनुसार 
खर्च करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल 
शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. 
तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 

६) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत 
विद्यापीठाने विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली 
उत्पन्न वाढविण्याच्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 

७) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ 
मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका- 
यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 


विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व शर्तीचे 
काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 
३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२४ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 
केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित 
उपशीर्षांतर्गत मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु- 
१०७२/१८४७१/व्ही, दि.२७/०९/१९७२ आणि झासन निर्णय क्रमांक:कृषिवि-२००३/सीआर-३५/२०-अे, 
दि.२५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत 
आवड्यक कार्यवाही करावी. 
५. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ 
च्या परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कोकृवि-११२३/प्र.क्र.१०४/७-ओ 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०७०३१७५०२१९००१ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 
U M ES H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
0=0a3a08c7339¢487fe2836238383bf91 bbd037b93b 


NARAYAN AbdfécBe95d1969eS85fffe, 0९ 


CHANDIWADE a — 
(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
) प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
) महासंचालक,महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 

) कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
५) वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


ee 


o~ 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी / उपकोषागार अधिकारी, दापोली. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०)मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
११) उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१२) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032 
) 
) 
) 


xn 


Nn ८. 


2) 


93) कक्ष अधिकारी,कार्यासन 9839, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032 
१४) अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ/२अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१५) कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


